निकी वेइस, मराठी: अश्विनी बर्वे 








दगडाची माणसं 


निकी वेइस, मराठी: अशि्विनी बर्वे 








अर्नी आपल्या आजीच्या मांडीवर जाऊन बसला. 

“मला एक गोष्ट सांग ना, आजी,” तो म्हणाला. 

“याचा अर्थ मेणबत्ती तयार करणान्या रुबेनची गोष्ट?” आजीने 
विचारले. 

“नाही, नाही" अर्नी महणाला, “दुसरी नवी गोष्ट.” 

“घड़यात्ववाल्याची बायको फ्रेंडा आणि तिच्या तीन मुलींची 
कहाणी?" आजीने विचारले. 

“नाही आजी,” अर्नी महणाला. “कोणतीतरी नवी कहाणी, जी तू 
याआधी कधी सांगितली नसेल्र.” 

"ठीक आहे," आजी महणाली. मग तिने एक क्षण विचार केला 
आणि आपली कहाणी सुरु केली.... 





ठीक आहे ऐक, एकदा इसहाक नावाचा एक फेरीवाला होता. 
तो एक गरीब विक्रेता होता, त्याच्याजवछ एका हातगाडी शिवाय 
दुसरं काही नव्हतं. एक वेवठ अशी होती की जेव्हा इसहाकजवनू 
एक खेचर होते. पण ती फार पूर्वीची गोष्ट होती. 


खेचर म्हातारपणामुक्ठे मेलं. आणि इसहाक इतका गरीब होता की 
तो नवीन खेचर खरेदी करू शकला नाही. 


महणून, तो आपली ढकल गाडी एका सुनसान गावाहून दुसन्या 
गावाला,मैलोनमैल ढकलू लागला. एका गावाहून दुसन्या गावाला सतत 
तो आपली गाडी ढकल्नत असे. 








जेव्हा इसहाक शेवटी एखादया गावात पोहचे, तेव्हा त्याला बघून 
सगक्े लोक प्रसन्‍न होत. त्याच्या ढकलगाडीवर सगब्ब्या छोट्या 
छोट्या वस्तू होत्या, ज्याची त्यांना गरज होती. लेस आणि कपडे, 
भांडी आणि धूपदान, किल्‍ला आणि बटणे, जुने बुटं आणि नवीन 
अंडरवियर. तुम्ही त्या सगब्व्या गोष्टी इसहाक कडन खरेदी करू 
शकत होते. 


“तुझयाजवक् मधमाश्यांचे मेण आहे, इसहाक?” बेनी बेकरने 
विचारलं. 

"इसहाक, मला एक कॉर्क काढणारा स्क्रू हवा” पनीर करणाय्याच्या 
पत्नीने मिन्‍नीने विचारलं. 





इसहाक चुपचाप लोकांच्या हातात वस्तू सोपवत असे आणि 
त्यांच्या द्वारा दिलेले पैसे स्वीकारत असे. कधीकधी तो एखादया 
मुलाला एक छोटा दगडाचा माणूस भैट देत असे. जो तो आपल्या 
प्रवासाच्या दरम्यान तयार करत असे. मग तो आपली ढकल गाडी 
ढकलत दुसज्या गावी जात असे. 


“तो विचित्र माणूस आहे,” खाटिक ओटो महणालत्रा. 


“तो कधी कोणाशी बोलत नाही,” घोड़याचा व्यापारी मेंक्स पुढे 
महणाला. 


दूधवाल्याच्या मुलीने लीना महणाल्री, "मैदानी प्रदेशात इतकी वर्षे 
प्रवास केल्याने त्याला थोडा विचित्र केलं आहे." 





डसहाक थोड़ा विचित्र ज़रूर होता. इतकी वर्ष 
त्याने लोकांच्या बरोबर खूप कमी वेछ घालवला 
होता आणि अधिकाधिक काक त्याने एका गावाहून 
दुस॒य्या गावाल्रा जाण्यात घालवला होता. 


मग तो ते दगडांचा ढीग जमा करत असे. तो हातांसाठी 
दोन फांद्या ल्रावत असे. मग तो आपल्या हातगाडीवरून एक 
जुने कपडा घेवून दगडांना बांधत असे. अशा पद्धतीने तो 
दगडांचा माणूस करत असे. 









आणि नेहमी, जसे इसहाक गाव सोडत असे 
आणि पुढे गेल्यानंतर जेव्हा त्याला एखादे इतर घर, 
व्यक्ती किंवा प्राणी दिसत नसे, तेव्हा इसहाक 
आपली हातगाडी थांबवत असे. तो दगड शोधायल्रा 
सुरुवात करे - छोटे-मोठे दगड, गोल-टोकदार दगड. 












न इसहाक आपसल्या रस्त्याने पुढे जाई, त्यावेक्ी 

तो वेब्ोवेष्ली मागे वढ्ून बघत असे. जिथं त्याचा 
दगडाचा माणूस॒ उभा होता आणि ती दगडाची मूर्ती, एक 
धैर्यवान मित्रासारखी नेहमी इसहाकची वाट बघत असे. 
ते इसहाकचे दोस्त होते आणि ते त्याच्याशी बोलत 
असत. असं होऊ शकतं की ते मित्र उत्तर देत नसतील 
पण ते त्याचे मित्र होते जे इसहाकच्या हृदयातील गोष्टी 
जरूर ऐकत होते. 








जस-जसा इसहाक पुढे जाई, तेव्हा त्याव्यात आणि त्याच्या दगडांच्या 
मूर्तीमध्ये अंतर वाढत गेले. तेव्हा त्याला आपल्या मित्रांना बघणे अजून 
कठीण होत असे... आणि शेवटी ते त्याच्या नजरेसमोरून अद्ृश्य होत असे. 

तेव्हा इसहाक परत थांबत असे आणि मग काही दगड गोछा करत असे. 

तो एकाच्या वर एक ते दगड ठेवे. 

मग तो त्यात काही पानं आणि फांदया जोडत असे. 

आणि मग हातगाडीतून एक जुनी टोपी काढून ते सजवत असे. 

मग तो अनेक मैल पर्यत त्या दगडाच्या माणसाशी बोलत असे. 

आणि आशा प्रकारे इसहाक पुढे जाई. एक दगडाचा माणसापासून दुसन्या 
दगडाच्या माणसापर्यत. अशा प्रकारे एक गावातून दुसन्या गावापर्यत, आपला 
प्रवास चालू ठेवत असे. 





आता, जसं की त्याच्या नशिबातच लिहलं होतं, इसहाक ब्रुरिया नावाच्या गावात 
पोहचला, आणि तोपर्यत पासओवर (यहूदी पर्व) च्या सुट्टीचे दिवस आले होते. 
आहे." 


'इसहाक, मल्ा थोडे काक्े धागे वेत आहे” अबे शिंपी महणाला. 

“तुम्ही ऐकलं आहे काय की व्लिस्कमध्ये काय झालं?" मोर्दकै मुंशी यांनी 
“ज़ारच्या सैनिकांनी येकन गावात खूप तोडफोड केली आणि खूप नुकसान 
महणाला, “तर ते निश्चितपणे दुसन्या गावं नष्ट करण्याच्या योजना सुद्धा आखत 

असतील.” 


इसहाकने चुपचाप लोकांना जे ह॒वं ते दिलं. त्याने एका मुलीला एका छोट्या 
दगडाचा माणूस भेट दिला जो त्याने आपल्या प्रवासासाठी तयार केला 
होता.त्यानंतर तो आपली हातगाडी घेऊन दुसन्या गावाकडे निघाला. गावातले लोक, 
इसहाक आणि हातगाडी नजरेआड होतांना बघत होते. 

“माइया मते तो खूप शांत माणूस आहे,” यहूदी पुजान्याची बायको महणाली. 

'असं वाटतं की त्याला जगात इतर कोणा व्यक्तीची गरजच नाही,' मोर्दकै मुंशी 
महणाले. “मल्ा त्याच्या सामानाशिवाय त्याच्यावर अधिक निर्भर राहावे वाटत 
नाही." 








इसहाक आपल्या रस्त्याने निघाला. रस्त्यात थांबून त्याने एक दगडाचा माणूस 


तयार केला आणि मग तो परत चालू लागला. काहीवेव्हानंतर त्याने दुसरा दगडाचा 
माणूस तयार केला. 


त्याने आपल्रा प्रवास चालूच ठेवला. 

मग हकूहव्हू मैदानावर सूर्यास्त होऊ ल्रागला आणि चारी बाजूला अंधार पसरला. 

इसहाक रात्री आराम करण्यासाठी आपल्या हातगाडीवर अंथरून पसरणारच होता 
की त्याला पुढे एक चमचमणारा प्रकाश दिसला. त्याला काही लोकांचे आवाज सुदूधा 


ऐक्‌ आले. इसहाकने हातगाड़ी तिथंच सोडली आणि तो हकूच काय आहे ते बघायला 
जवक गेला. 











नल 





केवक्ठ चंद्राच्या प्रकाशात इसहाकने पुठचा रस्ता पार केला. त्याने 
हातागाडीच्या मागेमागे उडत होता. त्याने त्याच दिवशी दगडाचे तयार 
केलेली माणसं मागे सोडली. जेव्हा शेवटी इसहाक ब्रुरिया पोहचला, 
तेव्हा कोणत्याही खिडकीत प्रकाश चमकत नव्हता. कोणीही आत्मा 
जागा नव्हता. पासओवर पर्व साठी काहीच दिवस उरले होते. म्हणून 
गावात प्रत्येकजण सफाई, फराक्ठ तयार करण्याने ,देखभालकेल्याने, 
हिवाब्व्याचे कपडे उचलून ठेवण्याने आणि सुट्टीसाठी पदार्थ करून 
थकले होते. 

इसहाकने पवत जाऊन पहिला दरवाजा खटखटवला. पण तिथं 
कोणीही उत्तर दिले नाही. तो शेजारी पव्ठाला,पण तिथंही कोणालाच 
आवाज ऐकू आला नाही. 

इसहाकजवक् वाया घालवण्यासाठी वेक् नव्हता महणून तो परत 
पढ्ठाला. 





अजूनही अंधारात मोर्दकै मुंशी जागा होता. “मत्रा 
घोड्यांची टापा ऐकू येत आहे!" मोर्दकैने आपल्या पत्नीला 
महटलं. जेव्हा तो अंथरुणातून उठला, तेव्हा निश्चितपणे 
त्याच्या पायांखालची जमीन हर्गूहबू थरथरत होती... 


मोर्दकै घरातून बाहेर आला आणि गल्‍लीत पढ्छाला आणि 
ओरडला, “उठा, सगब्य्यांनी! रूसी ज़ार (राजा) चे सैनिक येत 
आहेत." 


थोड्याच वेकात गावातील सगक्े लोक जागे झाले आणि 
गाव इकडेतिकडे पत्हू लागले. “आपण काय करायचं?” ते 
औओरडले." 





पण काही करण्यासाठी वेक नव्हता. पल्ठण्यासाठी किंवा रक्षा 
योजना तयार करण्यासाठी वेव्ठ नव्हता. धान्याचा व्यापारी शमौन 
महणाला, “त्यांनी हमल्यासाठी बरोबर वेछ साधली, कारण 
पहाटच्या उजेडाचा फायदा घेऊ शकतील.” आता त्यांच्या गावाल्रा 
वेढणाय्या पहाडांच्या टोकांवर एक नारंगी चमक दिसत होती. 





“यागावला आता कोणी वाचवू शकत नाही,” चांभाराची मुलगी रड्ू 
लागली.. 


“बास तेव्हाच सकाब्हचे कोवव्ठे किरण आले, आणि सूर्य पहाड 
सैनिकांनी आपला लगाम खेचला आणि आपलोा घोडे रोखले. 
त्यांनी जे बघितलं, त्यावर गाववाल्यांचा विश्वास बसला नाही. 















है: 30:87 ।॥॥ हक [7 है : || 
बोटाकडे बघितलं. 

तिथं त्यांच्या चारी बाजूला पहाडांच्या वर दगडाच्या माणसांची एक 
रांग उभी होती. मंद प्रकाशात असे वाटत होते की जसे छोट्या गावाची 
5५:। है: 0 /।7:॥० ५ “।१ 8 । है 7 ॥ है: ।>म 


"अर्नी बघ, ही कहाणी याबाबत आहे की इसहाकने ब्रुरिया गाव 
कसे वाचवले," आजी महणाली. 


“काय है खरंच आहे आजी?'” अर्नने विचारलं. 


आजी पुस्तकाच्या कपाटाजवक गेली. तिने मांडणीतून काहीतरी 
उचलले आणि ते अर्नील्रा दिल... 


“बघ!“ आजी म्हणाली. “दगडापासून तयार केलेला माणूस" 


"ठीक असाच दगडाचा माणूस जसा इसहाक कहाणीत, गावातील 
मुलांना भेट देत असे!” अर्नी म्हणालत्रा. 


“तोच,“ आजी महणाली. 

“तर तू तीच मुत्रगी होती?” अर्नीने विचारलं. 

“मी ते सर्व काही आपल्या डोब्ब्यांनी बघितलं होतं,” आजीने उत्तर 
दिल... 


“पण नंतर इसहाकचे काय झालं?” अर्नीने विचारलं. 





खैर, जेव्हा लोकांना कछलं की इसहाकने काय केलं ते, तेव्हा 
इसहाकचा मोठा सम्मान झाला. तो पासओवर पर्वाच्या दिवशी यहूदी 
पुजारीच्या टेबलवर एक सम्मानित अतिथि होता. सुट्टीच्या पूर्ण 
आठवड्यात इसहाकचा लोकांनी एखादया राजासारखा सत्कार केला. 





पण मग सुट्टी संपत्नी 


आणि आताचा ऑस्कर व्यापारी आणि अबे शिप्याने त्याला नेहमीसाठी 
ब्रुरियात राहण्याचा आग्रह केला पण इसहाकने आपली हातगाडी सांभाव्ली 
आणि सगब्यांना अच्छा केला. मग दुसन्या गावाकडे निघाले. 





आणि जेव्हा पुढे जाऊन ब्रुरिया त्याच्या नजरेआड झाले तेव्हा इसहाकने 
आपली हातगाडी रोखली. त्याने काही दगड उचलले- काही छोटे,काही मोठे. 
त्याने ते एक दुसज्यावर ठेवले आणि सजवले. मग त्याने आपल्या 
हातगाडीतून एक जुने कापड काढले आणि ते दगडाच्या प्रतिमेत जोडल्े. 
आणि मग इसहाक आपल्या मित्राबरोबर गप्पा मारत राहिला जोपर्यत तो 
दगडाचा माणूस त्याच्या नजरेआड होत नाही. 





